RNINo . MAHBIL / 2012147976 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


FASEE 


le 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ- पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - १ ] 


बुधवार , जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ८ 


असाधारण क्रमांक १ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

परिशिष्ट - ७ ब 


क्रमांक कार्यासन - ११/ नपा/ निवडणूक / एसआर- १० इ/ २०१७.-- राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / न. प . 
२०१६/ प्र .क्र . ७/ का - ६, दिनांक ७ मे २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) ( यापुढे " सदर अधिनियम " म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० (१) नुसार 
मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक नपाप्र / १/निवडणूक/ कावि/ ४४२ / २०१७, दिनांक २९ सप्टेंबर 
२०१७ अन्वये सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे आजरा नगरपंचायतीचे क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची 
व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि मा. राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचेकडील क्र . रानिआ / न. पा . २०१६/ प्र.क्र १०/ का - ६, दिनांक 
१५ जून २०१६ च्या पत्रासोबत प्राप्त नगरपंचायत प्रभाग रचना करण्याबाबतचे सुधारित आदेशाचेनियमाआधारे प्रभाग आरक्षण सोडत दिनांक ८ डिसेंबर 
२०१७ रोजी आयोजित करून सदर सोडतीआधारे ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करण्यात आले आहेत. 

२ . सदर अधिनियमाच्या कलम १० , पोट-कलम (१) च्या परंतुकाप्रमाणे आवश्यक असलेने , उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे आजरा 
नगरपंचायतीचे क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर , आजरा नगरपंचायत कार्यालय व आजरा नगरपंचायत 
हद्दीतील सार्वजनिक वर्दळीच्या ठिकाणी प्रसिद्ध करणेत आला होता . त्यास अनुसरून प्राप्त १७ हरकतींवर सुनावणी घेऊन, त्या मा . आयोगाच्या 
आदेशानुसार नसलेने त्या सर्व फेटाळणेत येऊन , मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे मान्यतेचेपत्र क्रमांक नपाप्र / १/ प्रभागरचना/ 
कावि / ६६२/ २०१७, दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पत्रान्वये सदर सर्व हरकती निकाली काढून , मी नंदकुमार काटकर, जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १० (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेशाचा मसुदा 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) च्या कलम 
९, पोट - कलम ( २) अन्वये मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक नपाप्र / १/ निवडणूक / कावि / ४४२ / 
२०१७, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशान्वये आजरा नगरपंचायतीचे बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केल्या आहेत . 


( १ ) 


एच - ६८९ , भाग एक - अ ( असा.) (पु. वि . पु .) – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - -- पुणे विभागीय पुरवणी, ३ जानेवारी २०१८ / पौष १३, शके १९३९ 


१७ 


१. निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास 
प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ) अनुसूचित जाती 
(ब ) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
३. स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह). 
४. उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ (अ) (ब) व ( क ) 
येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
५ . स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ. क्र . ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा अ. क्र . ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा). 

२. ज्याअर्थी, आता मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ/ न . प. २०१६/प्र . क्र . ०७/ का - ६, दिनांक ७ मे २०१६ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ च्या पत्रासोबतच्या परिशिष्टात 
दर्शविल्याप्रमाणे सदर अधिनियमांचे कलम १० , पोट -कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, नंदकुमार काटकर, जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर याद्वारे आजरा नगरपंचायतीचे क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट 
करण्यात आले आहेत . 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाचे प्रभागाची एकूण जागा 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती 
क्रमांक नाव लोकसंख्या, क्रमांक ( उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ) 

किती जागा 
असल्यास/ अनुसूचित 

कोणत्या प्रवर्गासाठी 
प्रभाग जातीची व 

जसे अनु. जाती/ 
क्रमांक अनुसूचित 

अनु . जमाती/ 
जमातीची 

नागरिकांचा मागासवर्ग 
लोकसंख्या 

प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 
( अनु. जाती / 
अनु. जमाती) 
नागरिकांचा 
मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी 
धरून) 


र 


० 


सर्वसाधारण महिला 


एकूण - ९२० 
अ. जा - ९८ 
अ. ज - ०६ 


उत्तर - आय. टी . आय कॉलेज 
पूर्व - सर्वोदय कॉलनी 
दक्षिण - भारतनगर वसाहत 
पश्चिम - नगरपंचायत आजराची हद्द 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ३ जानेवारी २०१८ / पौष १३, शके १९३९ 


३ 


३ 


अनुसूची-- चालू 


c 


२ 


२ 


१ 


सर्वसाधारण 


एकूण - १०१२ 
अ. जा - ५० 
अ. ज - १२ 


उत्तर - जॉन आलेक्स फर्नांडीस कॉलनी 
पूर्व - हिरण्यकेशी नदी प्रवाह 
दक्षिण - भोई यांचे घर 
पश्चिम - पंचायत समिती आजरा इमारत 


एकूण - ९८१ 
अ. जा - १०९ 
अ . ज - ०० 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला. 


सर्वसाधारण 


एकूण - ९५४ 
अ . जा - ३१ 
अ . ज - १६ 


उत्तर - सी . डी . देसाई यांचे घरापर्यंत 
पूर्व - हिरण्यकेशी नदी प्रवाह 
दक्षिण - हकीम यांचे घर 
पश्चिम - हॉटेल मॉर्निंग स्टार इमारत 
उत्तर - उर्दू- मराठी शाळा 
पूर्व - संभाजी चौक 
दक्षिण - आजरा आंबोली रोड 
पश्चिम - साई कॉलनी मुख्य रस्ता पूर्व बाजू 
उत्तर - एस . टी . डेपो हद्द 
पूर्व - साई कॉलनी मुख्य रस्ता पश्चिम बाजू 
दक्षिण - आजरा आंबोली रोड 
पश्चिम - नारायण बाग हद्द 


१ 


सर्वसाधारण महिला 


एकूण - ९५५ 
अ. जा - १९ 
अ. ज . - १२ 


T 


१ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


एकूण - ११२६ 
अ. जा - ५६ 
अ. ज - ८ 


अनुसूचित जाती 


एकूण - १०७२ 
अ. जा - १६८ 
अ. ज - १४ 


उत्तर - आजरा आंबोली रोड 
पूर्व - एकता कॉलनीची हद्द 
दक्षिण - मुस्लिम समाज स्मशानभूमी 
पश्चिम - नगरपंचायत आजरा हद्द 
उत्तर - पोलिस कॉलनी 
पूर्व - मराठा नाईक गल्ली 
दक्षिण - तुळजाभवानी कॉलनी 
पश्चिम - गोठण गल्लीची हद्द 
उत्तर - एस. टी . स्टँड व आजरा आंबोली 
रोड . 
पूर्व - मेन रोड आजराची पश्चिम बाजू 
दक्षिण - नाईक गल्लीची हद्द 
पश्चिम - रवळनाथ ट्रेडींग कंपनी 


एकूण - १११० 
अ. जा - १ 
अ . ज - ०० 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला. 


एकूण - ९३९ 
अ. जा - १५ 
अ . ज - ५ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला. 


उत्तर - लेंडओहळ 
पूर्व - हिरण्यकेशी नदी प्रवाह 
दक्षिण - कृषीविभाग मालकीची शेत जमीन 
पश्चिम - मेन रोड आजराची पूर्वेकडील बाजू 
उत्तर - नितीन गुरव यांचे घरापाठी मागील 


१० 


१० 


१ 


सर्वसाधारण 


एकूण - ११२३ 
अ. जा - ५७ 
अ. ज - ०० 


बाजू. 


पूर्व - भाजी मार्केट व दाजी टोपले खुले नाट्यगृह 
दक्षिण - वाडा गल्ली हद्द 
पश्चिम - आजरा हायस्कूल ते वाडा गल्ली कोपरा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - -- पुणे विभागीय पुरवणी, ३ जानेवारी २०१८ / पौष १३, शके १९३९ 


अनुसूची-- चालू 


६ 


० 


० 


एकूण - १०९६ 
अ. जा - ३४ 
अ . ज - २ 


प्रवर्ग. 


उत्तर - रामदेव गल्ली रोड व नगरपंचायत आजरा नागरिकांचा मागास 
कार्यालय इमारत . 
पूर्व - आजरा अर्बन बँक इमारत व डॉ . सातोस्कर 
यांची इमारत . 
दक्षिण - गणपत गल्लीची हद्द 
पश्चिम - बळीराम देसाई विद्या संकुल 
उत्तर - कृषीविभाग मालकीची शेत जमीन सर्वसाधारण महिला 
पूर्व - चित्रा नदी प्रवाह 
दक्षिण - पटेल कॉलनी 
पश्चिम - महाजन गल्लीची हद्द 


१२ 


१२ 


एकूण - १०९५१ 
अ . जा - ८ 
अ . ज - २ 


२ 


सर्वसाधारण 


एकूण - १०५४ 
अ. जा - १९ 
अ . ज - ४ 


उत्तर - सरकारी खंदक व 
बी . एस . एन . एल इमारत . 
पूर्व - पं. दीनदयाळ विद्यालय 
दक्षिण - चित्रानदीचे प्रवाह 
पश्चिम - रोझरी हायस्कूल 
उत्तर - आजरा महाविद्यालय इमारत 
पूर्व - नामदेव नार्वेकर यांचे घर 
दक्षिण - गर्ल्स हायस्कूल 
पश्चिम - गोठणगल्ली हद्द 


१४ 


१४ 


१४ 


१ 


सर्वसाधारण 


एकूण - ९७१ 
अ. जा - २७ 
अ . ज - २ 


१५ 


१५ 


सर्वसाधारण महिला 


एकूण - ९९० 
अ. जा - ७६ 
अ . ज - ४ 


उत्तर - मुस्लीम समाज स्मशान भूमी व 
आजरा गांधीनगर रोड. 
पूर्व - चराटी कॉलनी 
दक्षिण - होली कॉन्व्हेंट (मुलींचे वसतिगृह ) 
पश्चिम - गंगाबाग हद्द 


१६ 


१६ 


१ 


सर्वसाधारण महिला 


एकूण - ९८२ 
अ. जा - ९६ 
अ . ज - ६ 


उत्तर - नागझरी नाला 
पूर्व - गांधीनगर - नेवरेकर कॉलनी हद्द 
दक्षिण - पाटबंधारे विभाग कार्यालय 
पश्चिम - नगरपंचायत आजरा गायरान हद्द 
उत्तर - आवंडी वसाहत मुख्य रस्ता पश्चिम 


१७ 


१७ 


१ 


सर्वसाधारण महिला 


एकूण - ९२९ 
अ . जा - ५४ 
अ . ज - ४ 


बाजू. 


पूर्व - वडाचा गोंड 
दक्षिण - करपेवाडी खालसाची हद्द व चित्रा 
नदी प्रवाह . 
पश्चिम - करपेवाडी खालसा हद्द 

नंदकुमार काटकर , 
प्र. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , १ जानेवारी २०१८ 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ३ जानेवारी २०१८ / पौष १३, शके १९३९ 

BY THE COLLECTOR OF KOLHAPUR DISTRICT 


SCHEDULE 7 - A 


No.DESK - XI/MUN /Ele /SR / 10 - E / 2017 . - In exercise of the powers conferred on him by order No. SECI 
N . P - 2016 / C .R . 07 /DESK -06 , dated 7th May 2016 by the Hon . State Election Commissioner, Maharashtra , 
under sub -section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panachayats and 
Industrial Townships Act 1965 (hereinafter referred to as " the said Act") it is proposed as per sanction 
accorded by Hon . Divisional Commissioner aliasRegional Director,Municipal admimistration , Pune Division , 
Pune vide his letter No. Mun admin / 1 /ELECTION /RR /442 / 2017 , dated 29th September 2017 to fix for the 
Aajara Nagar Panchayat, the number and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat 
area shall be divided and as per provisions in the rules , received along with the letter from Hon . State 
Election Commissioner , Maharashtra , Mumbai vide their letter No. SEC /N . P - 2016 /C . R . 10 /DESK -06 , dated 
15th June 2016 , for formation of single member wards for Nagar Panchayat the lots for ward reservation 
were drawn on 8th December 2017 and accordingly the wards reserved for the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including Women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens ), as the case may be, are as shown in the Schedule 
to this Order . 


The said Draft Orderwas hereby published , at Collector Office ,Kolhapur,Aajara Nagar Panchayat 
and prominent public places in Aajara Nagar Panchayat, as required by the provision to sub - section ( 1) of 
Section 10 of the said Act for the information of all the residents of the Aajara Nagar Panchayat, and after 
giving due hearing to the Seventeen objections recived by me in respect of the said Draft and all these 
objectionswere rejected as these were not according to the order of the Hon . State Election Commission , 
Maharashtra Mumbai, after getting approvalof Divisional Commissioner alies Regional Director, Muncipal 
Administration , Pune Division , Pune vide his letter No. NPA / 1 / 

Wardpraposal /RR /662 / 2017 , dated 
30th December 2017 . 1, Nandkumar Katkar, the Collector, Kolhapur District in exercise of the power conffered 
on meby sub -section ( 1) of Section 10 of the said act here by make the following order namely . 


ORDER 


Whereas , the Commissioner aliesRegional Director, Municipal Administration , Pune Division , Pune 
vide order No. Mun admin / 1/ELECTION /RR / 442 / 2017 , dated 29th September 2017 issued under Section 
9 (2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panachayats and Industrial Townships Act 1965 (Mah . 
ActNo. XL of 1965 ) has fixed for the Aajara Nagar Panchayat, the number of Councilors to be elected and 
the number of Seats reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 
andWomen (including the number of seats reserved forWomen belonging to the Scheduled Castes , the 
Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens) as shown below . — 


( 1 ) The number of Councillors to be elected 
(2 ) The number of Seats to be reserved , 

( a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 
(C) For the Backward Class of Citizens 


( 3 ) The totalnumber of seats to be reserved for Women (including the 

number of seats reserved For Women belonging to the Scheduled 
Castes, The Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens). 


( 4 ) Out of seats at serial No. 3 , the number of seats reserved For women 

belonging to the Scheduled Castes , The Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens From amongst the seats reserved for Scheduled Castes , 
The Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens as shown in the Item 
at serial No. 2 (a ), (b ) and (c ) Respectively are as under. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ३ जानेवारी २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


(a ) For the Scheduled Castes 


0 


(b ) For the Scheduled Tribes 


0 


(C ) For the Backward Class of Citizens 


0 


0 


(5 ) Number of seats reserved for women as General category (number 

of seats at serial Number 3 minus number of seats at serial number 4 ). 


2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the Order No . SEC/ N . P -2016 / C .R .07 / 
DESK - 06 , dated 7th May 2016 by the State Election Commissioner,Maharashtra and as per the schedule 
shown in their letter Dated 7th November 2017 , I Nandkumar Katkar, Collector, Kolhapur hereby fix for the 
Aajara Nagar Panchayat, the number and the extent of the wards into which the said Nagar panchayat 
shall be divided and specify the wards in which Seats shall be reserved for the Scheduled Castes , the 
Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and women (including Women belonging to the Scheduled 
Castes , the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) as the case may be, are as shown in the 
Schedule . 


This Order shall take effect for the purpose of the next General Election held immediately following 
the date of this Order. 


Schedule 


Seat 
No. 


Description of boundary 

of the Ward 


Ward Name of Total 
No. the Ward Population 

No, if any ofward , 
Ward S . C 
No . Population , 

S . T. 

Population 
1 2 3 
1 1 Total - 920 

S . C . - 98 
S . T. - 6 


Reservation 
Category , 

SC , ST, 
BCC , Women 
in SC , ST, 

BCC 
Category 


4 
1 


GeneralWomen 


North - I TICollege 
East - Sarvoday Colony 
South - Bharatnagar Vasahat 
West - Nagarpanchayat Ajara Border 
North - John Alex Fernandese Colony 
East - Hiranyakeshi River Flow 
South - Mr. Bhoi s House 
West - Panchayat Samiti Ajara Building 


2 


2 


1 


General 


Total – 1012 
S . C . - 50 
S . T. – 12 


3 


1 


Total - 981 
S . C - 109 
S . T. - 00 


Backward Class of 
Citizens Women . 


North - Upto C . D . Desai s House 
East - Hiranyakeshi River Flow 
South - Mr. Hakim s House 
West - HotelMorning Star Building 


4 


1 


General 


Total - 954 
S . C . - 31 
S . T. – 16 


North - Urdu Marathi School 
East - Sambhaji Chouk 
South - Ajara Amboli Road 
West - Sai Colany Main Road East Side 


5 


LO 


1 


GeneralWomen 


Total - 955 
S . C . – 19 
S . T. – 12 


North - S . T. Depot Border 
East - Sai Colany Main Road West Side 
South - Ajara Amboli Road 
West - Narayan Garden Border 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ३ जानेवारी २०१८ / पौष १३, शके १९३९ 

Schedule contd . 


1 


No 


1 


3 
Total – 1126 
S . C . - 56 
S . T. - 8 


Backward Class of 
Citizens 


North - Ajara Amboli Road 
East - Ekata Colany Border 
South - Muslim Society s Graveyard 
West - Nagarpanchayat Ajara Border 


7 


7 


1 


Scheduled Caste 


Total – 1072 
S . C . – 168 
S . T. - 14 


North - Police Colony 
East - Maratha Naik Galli 
South - TuljaBhavani Colany 
West - Gothan Galli Border 


8 


1 


Total – 1110 
S . C . - 1 
S . T. - 00 


Backward Class of 
Citizens Women . 


North - S . T. Stand & AjaraAmboli Road 
East - Main Road Ajara West Side 
South - NaikGalli Border 
West - Ravalnath Trading Comp. 


9 


9 


1 


Total - 939 
S . C . – 15 
S . T. - 05 


Backward Class of 
Citizens Women . 


North - Lend Ohal 
East - Hiranyakeshi River Flow 
South - Agricultural Dept. Farm Land 
West - Main Road Ajara East Side 


10 


10 


1 


General 


Total – 1123 
S . C . - 57 
S . T. - 00 


North - Back Side of Nitin Gurav s House 
East - Market Yard and Daji Tople Open 
Natyagruh . 
South - Wada Galli Border 
West - Ajara Highschool to Corner of 
Wada Galli. 


11 


11 


1 


Total – 1096 
S . C . - 34 
S . T. - 02 


Backward Class of 
Citizens. 


North - Ramdev Galli Road and Nagar 
panchayat Office Builidng. 
East - Ajara Urban Bank Building and 
Dr. Satoskar s Building. 
South - GanapatGalli Border 
West - Baliram Desai Vidya Sankul. 


12 


1 


GeneralWomen 


Total – 1095 
S . C . - 8 
S . T. - 2 


North -Agricultural Dept. Farm Land 
East - Chitra River Flow 
South - Patel Colony 
West - Mahajan Galli Border 


13 


1 


Total – 1054 
S . C . - 19 
S . T. - 4 


North - Sarakari Khandak and BSNL Building General 
East - Pandit Dindayal School 
South - Chitra River Flow 
West - Rosery High School 


General 


Total - 971 
S . C . - 27 
S . T. - 2 


North - Ajara Mahavidyalaya Building 
East - Namdev Narvekar s House 
South - Girls High School 
West - Gothan Galli Border 


15 


1 


GeneralWomen 


Total - 990 
S . C . – 76 
S . T. - 4 


North - Muslim Society Graveyard and 
Ajara Gandhinagar Road . 
East - Charati Colony 
South - Holy Convent (Girls Hostel) 
West - Gangabag Border 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - -- पुणे विभागीय पुरवणी, ३ जानेवारी २०१८ / पौष १३, शके १९३९ 


4 


1 
16 


2 
16 


3 
Total - 982 
S . C . - 96 
S . T . – 06 


1 


GeneralWomen 


Schedule - contd . 

5 
North -Nagzari Nala 
East -Gandhinagar Nevarekar Colony 
Border. 
South - Irrigation Dept. Office 
West - Nagarpanchayat Ajara Gayaran 
Border. 


17 


17 


1 


GeneralWomen 


Total - 929 
S . C . - 54 
S . T . – 4 


North - Avandi VasahatMain Road West 
Side . 
East - Vadacha Gond 
South - Karpevadi Khalasa Border and 
Chitra River Flow 
West - Karapevadi Khalasa . Border 


NANDKUMAR KATKAR , 

Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 1st January 2018 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


